शुद्धिपत्रक- धर्मादाय उप आयुक्त, 
जळगांव यांना कार्यालय प्रमुख व 
आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः सीएचए २०१७/प्र.क्र.१३३/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएचए २०१७/प्र.क्र.१३३/का.१, 
दिनांक २५.११.२०१९ 
२) धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
आस्था/000/४८३३/१९, दिनांक ०४.१०.२०१९. 
3) धर्मादाय उप आयुकत, जळगांव यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./३४२२/२०१९, दिनांक १७.०९.२०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएचए २०१७/प्र.क्र.१३३/का.१, दि.२५ नोव्हेंबर, २०१९ 
नुसार, धर्मादाय उप आयुक्त, जळगांव यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामधील पहिला परिच्छेद खालीलप्रमाणे आहे. 

“सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, जळगांव या कार्यालयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम, 
१९६८ मधील नियम क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये, धर्मादाय उप आयुक्त, जळगांव यांना "कार्यालय प्रमुख" 
तसेच, "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तिय 
बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील.” 


याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 

“सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, जळगांव या कार्यालयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम, 
१९६८ मधील नियम क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये, सहायक धर्मादाय आयुक्त, जळगांव यांच्याऐवजी धर्मादाय 
उप आयुक्त, जळगांव यांना "कार्यालय प्रमुख" तसेच, "आहरण व संवितरण अधिकारी"म्हणून याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तिय बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील.” 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः MIVA २०१७/प्र.क्र.१३३/का.१ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१०७१६५१३१९३१२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


ढ ढ Di si isha Anil Kadam 
M h A | DN: c=IN, ० jaharashtra, ou=Law and Judiciary 
anisna Anl Depa 
254. 
638 री 
serialNumber=46c6aad763d6f6fe0 1 caef299f7bf533d85983b1491 
a a mM 695aaae025643f38d12d4, cn=Manisha Anil Kadam 


Date: 2020.01.07 16:36:19 +05'30" 


(मनिषा कदम) 
अवर सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 


je=400032, st=Maharashtra, 
15213c9867d36416b464631 1d3a20fa0e8 


प्रत, 


१ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्रान्वये) , 
४ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता )-१/२, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर , 
५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्रान्वये), 
७. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 
९. धर्मादाय सहआयुक्त, नाशिक, 
qo. लेखासंचालक , धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई, 
११. सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, जळगांव, 
१२. कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कक्ष अधिकारी का.१५/१७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवडनस्ती (का.१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


